मा. अध्यक्ष,राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली 
यांचे माहे डिसेंबर, २०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीचे वाहन व्यवस्थेवरील इंधन खर्चाचे देयक 
रु.२,०५,३३८/- ला मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०३/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२० 
दिनांक : २७ मार्च, २०२४. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२/मावक, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२३ 
२. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/३२२, 
दि.०४.०१.२०२४. 
३. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/४७२, 
दि.०८.०२.२०२४. 
४. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/५१०, 
दि.०७.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

भारत सरकारने मागासवर्गीयांच्या योजन प्रभावीपणे राबविणे, त्यांचेवर नियंत्रण ठेवणेसाठी राष्ट्रीय 
मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली गठीत केला आहे. या आयोगावर अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिवांची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरित्या होण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य 
आणि सदस्य सचिव यांना शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सीबीसी-१२/२०१२/ 
प्र.क्र.१२०/मावक, दि.१६.०८.२०१२ अन्वये राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय 
मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली यांचे अध्यक्ष , सदस्य आणि सदस्य सचिव हे ज्या ज्या वेळी कार्यालयीन दौर्‍यावर 
महाराष्ट्र राज्यात येतील त्यावेळी त्यांना राज्य आतिथी म्हणून त्यांना त्यांच्या दर्जानुसार खाळील अटीच्या अधीन 
राहून सूविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. 

(१ राजशिष्टाचार, वाहन, निवास तथा भोजनाची सुविधा फक्त कार्यालयीन दौर्‍यात उपलब्ध 

राहील. 
(२) या सुविधा कमाल तीन दिवसांसाठी उपलब्ध राहतील. 


२. मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली यांचे माहे डिसेंबर, २०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या वाहन व्यवस्थेवरील इंधन खर्चाचे एकूण देयक 
रु.२,०५,३३८/- ला मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०३/मावक 


अ.क्र. | महिना जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर कार्यालयाचे पत्र क्रमांक यकाची रक्‍कम 
व दिनांक (रुपये) 

1 ; डिसेबर, पत्र क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/३२२, ५४,५६९/- 
२०२३ दि.०४.०१.२०२४ 

२. जानेवारी, । पत्र क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/४७२, ७०,४१५/- 
२०२४ दि.०८.०२.२०२४ 

३. फेब्रुवारी, । पत्र क्र.मशा/कार्या-२/लेखा-टे-३/२०२४/५१०, ८०,३५४/- 
२०२४ दि.०७.०३.२०२४ 

एकूण २,०५,३३८/- 


शासन निर्णय :- 

मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली यांचे माहे डिसेंबर, २०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीतील वाहन व्यवस्थेवरील इंधन खर्चाचे एकूण देयक रु.२,०५,३३८/- (रुपये दोन लक्ष पाच हजार तीनशे 
अडतीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीवर होणारा खर्च महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग,पुणे यांना खालील लेखाशिर्षातून 
भागविण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


"मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण (०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग (अनिवार्य) (२२५एफ३५२) १३, कार्यालयीन खर्च " 


३. सदरलेखाशिर्षातील उक्त बाबीच्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्यासाठी सदस्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. सदर 
देयकाची पूर्तता निवासी उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना करण्यात यावी. 


४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२७१७२९०३९२३४ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
) RA KA S H S H R | D H A R प GOVERMENT OF MAHARASHTRA WARD BAHUJAN 


123695 14cF1 14fb080a7 Sacc2aeBdcf859 1b733bb6f63612246049721dfca, 
00032, st=Maharashtra, 


९ री 
serialNumber=60C3A22DD966735D3A1B24AA927CFEE6BED87B4A378083D720DF90D5 
7B2125D8, cn=PRAKASH SHRIDHAR DHAWLE, 

Date: 2024.03.27 17:39:06 +05'30° 


(प्रकाश श्री. धावले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
३. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर. 
४. सदस्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे. 
५. संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
६. निवड नस्ती (मावक) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


